पर्यावरण विषयक माहिती प्रणाली केंद्र पुरस्कृत 
योजनांचा निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन 
करिता Single Nodal Agency (SNA) 4 
Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : 8५५॥७-२०२२/प्र.क्र.११८/तां.क.१ 
नविन प्रशासन भवन, १५वा मजला, 
हुतात्मा राजगूरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १. भारत सरकार यांच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालायीन ज्ञापण ".९०.१(१३) PEMS 
/FCD/ 2020, दि.२३ मार्च २०२१. 
२. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण -२०२१/ प्र.क्र. 34/ कोषा-प्रशा-४ दि.१ 
जुले, २०२१ 
प्रस्तावना : 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रीयेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदंर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ 
रोजीच्या ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुसरून 
वित्त विभागाने दि.१ जुले,२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकांन्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण 
व विनियम व्यवस्थापन (PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या अंबळवजावणीसाठी एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करून त्या 
योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र बचत बँक खाते उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र 
पुरस्कृत योजनांच्या समन्वय़ाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिका-याची Nodal Officer 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत निर्देशित केळे आहे. त्यानुसार पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभागामार्फत राबविल्या जाणारी पर्यावरण विषयक माहिती प्रणाली केंद्र या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन करिता Single Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer यांची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार पर्यावरण 
विषयक माहिती प्रणाली केंद्र या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उप सचिव, तांत्रिक 
कक्ष-१, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांची Single Nodal Agency (SNA) व Nodal 
Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ९१॥७-२०२२/प्र.क्र.११८/तां.क.१ 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता दिनांक १ जुले, २०२१ पासुन सुधारित कार्यपद्धतीनुसार निधी 
प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे सदरप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency (SNA) म्हणून उप सचिव, 
तांत्रिक कक्ष-१, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण 
व विनियोग व्यवस्थापनबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. 
Cs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११३०१२४१५५०२०४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SANJAY 8 SANDANSHIV 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, postalCode=400032, harashtra, 
2.5.4.20=8513f344f5f531911f0ef6743ed7a41d7dde86a2258b1ee9e619be51 
2f 


SANDANSHIV © = ae 
(संजय संदानशिव) 
अवर सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

| महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

qo, अधिदानव लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१. 

११. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई 

१२. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

१३. वित्त विभाग (व्यय-१६) 

१४. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१) 

१५. निवडनस्ती. 


Cc WwW A OO 


पृष्ठ २ पैकी 2 


